आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय 
गट”क” व गट”ड” मधील पदे सरळसेवेने भरती 
करण्यासाठी बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत. 
तसेच, छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरीता 
आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१६/प्र.क्र.२२८ ए/१८/१६-ब 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ९ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१६/प्र.क्र. ६२४ ए/१८/१६-ब, दि.१६.८.२०१९. 
२) शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१६/प्र.क्र. ६२४ ए/१८/१६-ब, दि.२२.८.२०१९. 
३) शासन परिपत्रक क्र. बीसीसी २०१६/प्र.क्र.२२८ए/१८/१६-ब, दि.२१.८.२०१९ 
४) शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१६/प्र.क्र. २२८ ए/१८/१६-ब, दि.२२.८.२०१९. 


शासन निर्णय : 


आदिवासी बहुल जिल्यातील जिल्हास्तरीय गट-“क” व गट-“ड” सवंर्गातील पदे 
सरळसेवेने भरती करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१६.८.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये बिंदू नामावली विहित करण्यात आली होती. सदर झासन निर्णयास संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील दि.२२.८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये पुढील आदेझापर्यंत स्थगिती देण्यात 
आली होती. सदर स्थगिती या शासन निर्णयान्वये उठविण्यात येत आहे. 
२. तसेच, छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरीता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची 
कार्यपद्धती संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.२१.८.२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये विहित 
करण्यात आली होती. सदर परिपत्रकास संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि. २२.८.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आळी होती. सदर स्थगिती या 
शासन निर्णयान्वये उठविण्यात येत आहे. 
३. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.५.५.२०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे 
दि.१६.८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच दि.२१.८.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केलेली पदे खुल्या प्रवर्गात दर्शवून बिंदू नामावली तयार 
करुन तपासून देण्यात यावी. 
४. सदर झासन निर्णय सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या 
सर्व विभाग प्रमुखांच्या/नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१६/प्र.क्र.२२८ ए/१८/१६-ब 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०९०९१६३६१५९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Rasik AMbadas शान 


‘Maharashi 
2,5.4.20=41d02a5c663d2c05d362d4847bea4a1874fda4e9cb6 
Khi 


Kh a d se 0284fb102fd7b9b3891b3, cn=Rasik 
Date: 2021.09.09 16:38:46 +05'30' 


(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२. मा.अध्यक्ष, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई 

५. सर्व मा.विधान सभा wee विधान परिषद सदस्यमा.संसद सदस्य, 
महाराष्ट्र राज्य 

६. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

७. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

ह 

x 


सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
१०. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
११. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 
१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 
१३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी 
१५. सर्व सहायक आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 
१८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१९. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
२१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
२२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
२३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 
२४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२५. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
२६. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 
२७. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१६/प्र.क्र.२२८ ए/१८/१६-ब 


२८. 
२९. 
३०. 
२३१. 
३२. 
38. 
२४. 
३५. 
३६. 


30. 
२३८. 
38. 


PASH, समाजकल्याण, पुणे 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन 
निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही करण्याच्या 
सूचना देण्यात याव्यात. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


